मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. उच्च 
न्यायालयाच्या दि.२९.११.२०१७ रोजीच्या 
आदेशाची (श्री साईबाबा देवस्थान व्यवस्थापन 
समितीच्या सदस्यांच्या पात्रतेचे पुन:परीक्षण 
आणि पुनर्विचार करणे) अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिलेल्या आदेशानुसार त्रयस्थ 
समिती गठित करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सांसवि १०१६/प्रक्र १४५/कार्यासन १६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम - २००४ मधील कलम-५ अन्वये प्राप्त 
अधिकार तसेच श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) (व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती 
आणि प्रतिज्ञापत्राचे नमुने) नियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार विधि व न्याय विभाग, अधिसूचना 
दि.२८.०७.२०१६ अन्वये श्री साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर 
अधिसूचनेस जनहित याचिका क्र १०२/२०१६ सह क्र.११९/२०१६, क्र. १२४/२०१६, क्र. १५०/२०१६, 
क्र.६३/२०१७ अन्वये मा.उच्च न्यायालय येथे आव्हानित करण्यात आले होते. 


उपरोक्त मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनहित याचिका क्र.१०२/२०१६ 
मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. २९.११.२०१७ रोजी स्वतंत्र आणि नि:पक्ष समितीद्वारे, श्री साईबाबा 
संस्थान व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या नियुक्तीचे पुन:परीक्षण आणि पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले 
होते. मा. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रतिकूलता, सदस्यांची पात्रता / योग्यता निश्चित 
करण्याबाबत अथवा त्यांना पात्र ठरविताना विचारात घ्यावयाच्या मुद्यांची व्याप्ती, प्रशासनाची 
कार्यपध्दती व सदस्यांच्या नामनिर्देशानाबाबत नोंदविलेले मत या सर्व बाबी विचारात घेऊन सदर 
आदेशांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाद्वारे मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशोष अनुमती 
याचिका क्रमांक २४३२-२४३६/२०१८ ही दाखल करण्यात आली होती. 


सदर विशेष अनुमती याचिकेमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ९/१०/२०१८ रोजी दिलेल्या 
निकालानुसार मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक दि. २९.११.२०१७ रोजीच्या आदेशाची (व्यवस्थापन 
समितीच्या सदस्यांच्या पात्रतेचे पुनःपरीक्षण आणि पुनर्विचार करण्यासाठी समिती गठीत करणे) 
अंमलबजावणीसाठी त्रयस्थ समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विशेष अनुमती याचिकेमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ९/१०/२०१८ रोजी दिलेल्या 
निकालानुसार मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक दि. २९.११.२०१७ रोजीच्या आदेशाच्या (व्यवस्थापन 
समितीच्या सदस्यांच्या पात्रतेचे पुनःपरीक्षण आणि पुनर्विचार करणेस्तव त्रयस्थ समिती गठीत करणे) 
अंमलबजावणीस्तव मा. उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिज्ञांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती 


aaa निर्णय क्रमांकः सांसवि १०१६/प्रक्र १४५/कार्यासन १६ 


करणेबाबत तसेच सध्या राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ 
अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीसाईबाबा विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्यासह पुढील प्रमाणे 
स्वतंत्र समिती गठित करण्यात येत आहे:- 


षी मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त | श्रीम. वासंती नाईक 
न्यायाधिठा (अध्यक्ष) 
२. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) श्री. सुनिल पोरवाल 
(सदस्य) 
३. प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग) श्रीम, मनिषा म्हैसकर 
(सदस्य) 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीसाईबाबा | श्रीम, रुबल अग्रवाल 
विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी (सदस्य सचिव) 


२. सदर समितीने मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक दि. २९.११.२०१७ रोजीच्या आदेशानुसार श्री 
साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या पात्रतेचे पुनःपरीक्षण आणि 
पुनर्विचार करुन त्यांच्या शिफारशींसह समितीने आपला अहवाल झासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८११२०१७०३४७३७१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra D Sawant 


ICode=400032, 


INumbe 1 2aac35c749b0dd 187 0FF7¢ 
a Wa Nn 4fSbd55e7751d37a631c967395f74e, cn=Rajendh 
awant 


Date: 2018.11.20 17:42:54 +05'30' 


(राजेंद्र सावंत) 
विधि सल्लागार नि सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


df 98d588de75e335db20487f4df45c73 
d77fd8b1924a3fdf8, 


प्रत :- 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
3) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश (श्रीम. वासंती नाईक ) 
५) अप्पर मुख्य सचिव (गृह विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
६) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, जि. अहमदनगर 
८) निवडनस्ती (कार्यासन १६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


